वर्ष ८ , अंक २५ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / 
आषाढ २-८ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

मुंबई पोर्ट प्राधिकरण 

संपदा विभाग 
विशेष नियोजन प्राधिकरण 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35827 


सूचना 

मुंबई बंदर प्राधिकरण ( पूर्वीचे मुंबई बंदर विश्वस्त ) च्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिक्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र 
प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम , 1966 च्या कलम 53 ( 8 ) अन्वये पदनिर्देशित अधिकाऱ्याबाबतची सूचना . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये १५.०० 


नं . CE.L / 1-1 ( SPA ) 3759 . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम , 1966 ( Mah . 
XXXVII of 1966 ) , ( येथून पुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशित करण्यात येईल ) , च्या कलम 40 च्या उप कलम ( 1 ) मधील खंड 
( ब ) द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या ( नविवि ) अधिसूचना क्रमांक 
टीपीबी .4317 / 492 / प्र.क्र .289 / 2017 , दिनांक 23 एप्रिल 2018 अन्वये , ( येथून पुढे उक्त अधिसूचना असे निर्देशित करण्यात येईल ) , 
पूर्वीच्या मुंबई बंदर विश्वस्त या संस्थेला ( प्रमुख बंबर कायदा , 1963 अंतर्गत स्थापित करण्यात आलेल्या आणि नौवहन मंत्रालय , भारत 
सरकार यांच्या निर्देशनाखाली कार्यरत असणाऱ्या आणि आता प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2021 च्या अन्वये मुंबई पत्तन प्राधिकरण 
हे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चे उत्तराधिकारी म्हणून कार्यरत राहिल . मुंबई पत्तन प्राधिकरण ज्याच्या अखत्यारीतील मुंबई समुद्राच्या पूर्व किनारपट्टी 
नजीकच्या 966.30 हेक्टर क्षेत्रासाठी ( ज्याचा उल्लेख यापुढे अधिसूचित क्षेत्र असा करण्यात येईल ) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून 
घोषित केलेले आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणजेच वि.नि. प्रा ( SPA ) असा करण्यात येईल ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम 53 ( 8 ) अन्वये “ नियोजन प्राधिकरण , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , या कलमान्वये 
आणि कलमे 54 , 55 आणि 56 अन्वये , नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा वापर करण्याच्या प्रयोजनासाठी पदनिर्देशित अधिकारी 
म्हणून , प्राधिकरणाच्या एखाद्या अधिकाऱ्यास पदनिर्देशित करील . पदनिर्देशित अधिकाऱ्यास , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा 
स्थानिक क्षेत्रावर अधिकारिता असेल आणि वेगवेगळ्या स्थानिक क्षेत्रासाठी वेगवेगळे पदनिर्देशित करता येतील . ' 


आता त्याअर्थी , दिनांक 14 ऑगस्ट 2018 ची राजपत्र अधिसूचना निष्प्रभावित करून , अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी , मुंबई 
पत्तन प्राधिकरण यांनी खालील अधिकाऱ्याची उक्त अधिनियमाच्या कलमे 53,53 , 55 आणि 56 असलेल्या अधिकारांचे प्रत्यायोजन 
करण्याबाबत नियुक्ती केलेली आहे . 


( १ ) 


२ 


१. संपदा विभागातील अधिकारी किंवा मुंबई पत्तन प्राधिकरणाच्या इतर विभागातील / भागातील अधिकारी यांना पदाच्या अर्हतेनुसार 
नियुक्त केले जाईल किंवा संपदा व्यवस्थापकाचा पदभार दिला जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ४४ 


२. संपदा विभागातील अधिकारी किंवा मुंबई पत्तन प्राधिकरणाच्या इतर विभागातील / भागातील अधिकारी यांना पदाच्या अर्हतेनुसार 
नियुक्त केले जाईल किंवा उप संपदा व्यवस्थापक / उप संपदा व्यवस्थापक - I / II चा पदभार दिला जाईल . 


३. संपदा विभागातील अधिकारी किंवा मुंबई पत्तन प्राधिकरणच्या इतर विभागातील / भागातील अधिकारी यांना पदाच्या अर्हतेनुसार 
नियुक्त केले जाईल किंवा वरिष्ठ सहायक संपदा व्यवस्थापकाचा पदभार दिला जाईल . 


४. संपदा विभागातील अधिकारी किंवा मुंबई पत्तन प्राधिकरणाच्या इतर विभागातील / भागातील अधिकारी यांना पदाच्या अर्हतेनुसार 
नियुक्त केले जाईल किंवा सहायक संपदा व्यवस्थापक - श्रेणी 1 चा पदभार दिला जाईल . 

५. मुंबई पत्तन प्राधिकरणचे अधिकारी यांना पदाच्या अर्हतेनुसार नियुक्त केले जाईल किंवा मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्याचा पदभार दिला 

जाईल . 


६. मुंबई पत्तन प्राधिकरण चे अधिकारी यांना पंदाच्या अर्हतेनुसार नियुक्त केले जाईल किंवा उप मुख्य अभियंता ( विनिप्रा ) चा 
पदभार दिला जाईल . 


कार्यालयीन पत्ता , 
मुंबई पत्तन , प्राधिकरण , 
२ रा मजला , पोर्ट भवन , 


शूरजी वल्लभदास मार्ग , 

बॅलार्ड इस्टेट , मुंबई 400 001 

दिनांक 14 जून 2022 . 


आदेश तितरमारे , 
अध्यक्ष प्रभारी , 

मुंबई पत्तन प्राधिकरण . 


SEPCIAL PLANNING AUTHORITY 
Notice 

Delegation of Powers uls 53 ( 8 ) of the MR & TP Act , 1966 for the Jurisdiction of Mumbai Port 
Authority ( erstwhile Mumbai Port Trust ) as " Special Planing Authority " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ४४ 

MUMBAI PORT AUTHORITY 

ESTATE DEPARTMENT 


No.CE.L / 1-1 ( SPA ) /3759.-Whereas , the government of Maharashtra in exercise of powers 
conferred under clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of the Section 40 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) declared by 
Notification No. TPB - 4317 / 492 / CR - 289 / 2017 / UD - 11 , dated the 23rd April 2018 ( hereinafter referred 
to as " the said Notification ” ) , erstwhile Mumbai Port Trust ( being an organization established under 
Major Port Trust Act , 1963 and controlled by Ministry of Shipping , Government of India ) and now 
Mumbai Port Authority successor in title of Mumbai Port Trust , constituted under Major Port 
Authorities Act , 2021 as Special Planning Authority ( hereinafter referred to as " the SPA " ) for its 
area 966.60 Hectares along the Eastern Waterfront of Mumbai ( herinafter referred as " Said notified 
area " ) as sepecified therein ; 


And whereas , as per the section 53 ( 8 ) of the said act " The Planning Authority shall , by notification 
in the Offical Gazette , designate an officer of the Planning authority to be the " Designated Officer " 
for the purposed of exercise of the power of the Planning Authority under this section and sections 
54 , 55 and 56. The designated Officer shall have jurisdiction over such local area as may be specified 
in the notification and different officers may by designated for diffferent local areas . " 


Now , therfore , in supersession to Gazette Notification dated 14th August 2018 , the Chairman / 
Chief Executive Officer , Mumbai Port Authority designated the following officers for the purpose of 
exercising the powers u / s 53 , 54 , 55 and 56 of the said Act . 


३ 


( i ) Officer of Estate Division or other Department / Division of MbPA posted in the capacity or 
given charge of Estate Manager . 


( ii ) Officer of Estate Division or other Department / Division of MbPA posted in the capacity or 
given charge of Dy . Estate Manager / Dy . Estate Manager - 1 / Dy . Estate Manager - 2 . 


( iii ) Officer of Estate Division or other Department / Division of MbPA posted in the capacity or 
given charge of Sr. Asst . Estate Manager . 


Office : 

Mumbai Port Authority , 

2nd floor , Port House , 


( iv ) Officer of Estate Division or other Department / Division of MbPA posted in the capacity or 
given charge of Asstt . Estate Manager Gr - 1 . 

( v ) Officer of MbPA posted in the capacity or given charge of Cheif Security Officer . 

( vi ) Officer of MbPA posted in the capacity or given charge of Dy . Cheif Engineer ( SPA ) 


Shoorji Vallabhdas Marg , 

Mumbai 400 001 . 

dated 14th June 2022 . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


ADESH TITARMARE , 
Chairman ( I / C ) , 

Mumbai Port Authority . 


20 


No. SRA / ED / OW / 23578 / 3C ( 1 ) / M / s . Atul Projects India Pvt . Ltd. / KE / 2022 . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ब च्या पोट - कलम ( ३ ) अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १ ९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) 
उप - कलम ( १ ) अनुसार “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत . 

> 


अ . क्र . 


त्याअर्थी , उक्त कलम ३ ( क ) चे उप - कलम ( १ ) मधील अधिकाराचा वापर करून मी खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये 
दर्शविलेले क्षेत्र “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे . सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण 
व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ चे नियम ३३ ( १० ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे . 

अनुसूची 


( १ ) 


१ 


V ম  া x ত 


२ 


३ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९ , २०२२ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ४४ 


८ 

९ 

१० 

११ 


न.भू.क्र . 


( २ ) 


मिळकत 

पत्रिकेनुसार क्षेत्र 
( चौ.मी. ) 


( ३ ) 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
अधिसूचना 


१३२.९ ० 

१५३७६.४० 

६४५.९ ० 

६१ ९ ५.२० 

११ ९२.९ ० 

१४१०.०० 

२५५.७० 

११२.५० 

९ ३.५० 

५५२.२० 


५२७ 

५२ ९ 
५३४ 

५३५ 
५३६ 
५३८ 

५३ ९ 

५४० 

५४१ 

५४२ 

रस्त्यापैकी 

झोपडपट्टी 

व्याप्त क्षेत्र 

एकूण २५ ९ ६७.२० 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 
बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ . 
दिनांक १३ जून २०२२ . 


मौजे - कोंदीविटा , 

झोपडपट्टी पुनर्वसन 

क्षेत्र म्हणून जाहीर 

केलेले क्षेत्र 

( चौ.मी. ) 
( ४ ) 


९ ५.१ ९ 

४४३.७१ 

६४५.९ ० 

३४४ ९ .१६ 


८७६.०३ 

२५५.७० 

११२.५० 

९ ३.५० 

५५२.२० 

४७२.४८ 


६ ९९ ६.३७ 


तालुका - अंधेरी 


पूर्वेस 

न.भू.क्र . 

( ५ ) 


रस्ता 


एकत्रित चतुःसीमा 


पश्चिमेस 

दक्षिणेस 

न.भू.क्र . न.भू.क्र . 

( ६ ) 

( ७ ) 


५२ ९पै . , ५२८ , 
५३५ पै . 


रस्ता 


उत्तरेस 

न.भू.क्र . 

( ८ ) 


५२१ , 

५२ ९पै . , 

५३६ पै . , 

५३५ पै . , 
५३८ पै . , 
५४३ , ५४४ . 


सतिश लोखंडे , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


NOTIFICATION 

No. SRA / ED / OW / 23578 / 3C ( 1 ) /M/s.Atul Projects India Pvt . Ltd./K-E/2022 . Whereas , 
the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the provision of 
section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Area ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 
and published in Gazette on 9th April 1998 ; 


Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority 
is empowered to declare any area as " Slum Rehabilitation Area " . 


Sr. No. C. T S. No. 


Therefore , in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , undersigned is hereby declare the area 
shown in schedule as " Slum Rehabilitation Area " . Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of Development Control and Promotion Regulations , 
2034 of Greater Mumbai . 


( 1 ) 

1 

2 

3 


CO ∞ - A Co 


4 


5 

6 

7 


8 


9 


10 

11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ४४ 

SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


( 2 ) 

527 

529 

534 

535 

536 

538 

539 

540 

541 


542 

Slum 

Occupied 

on Road 


Total 


Village Kondivita , Taluka Andheri . 


Area as per 
Property 
Card 
( sq . mtr . ) 


( 3 ) 

132.90 

15376.40 

645.90 

6195.20 

1192.90 

1410.00 

255.70 

112.50 

93.50 


552.20 


25967.20 


Schedule 


Slum Rehabilitation Authority , 
Administrative Building , 

Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 . 
dated 13th June 2022 . 

भाग दोन ( संकीर्ण ) - २ अ 


Area declared 

as " Slum 
Rehabilitation 

Area " ( sq . 

mtr . ) 

( 4 ) 

95.19 

443.71 

645.90 

3449.16 


876.03 

255.70 

112.50 

93.50 


552.20 

472.48 


6996.37 


East 

C.T.S. 

No. 

( 5 ) 


Consolidated Boundaries 


West 

C.T.S. 

No. 

( 6 ) 


Road 529 ( pt . ) 

528 , 
535 ( pt . ) 


G 


South 

C.T.S. 

No. 

( 7 ) 


Road 


North 

C.T.S. 

No. 

( 8 ) 


521 , 
529 ( pt . ) , 
536 ( pt . ) , 

535 ( pt . ) , 


538 ( pt . ) , 

543 , 

544 . 


SATISH LOKHANDE , 
Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


अ.क्र . 


1 

2 

3 

अ 

4 

5 

7 

ब 


8 


9 

11 

12 

13 


1 

2 

3 

अ 


4 

5 


6 


7 

9 

10 

11 


पुणे जिल्हा परिषद , पुणे क्र.क. वित्त / संकलन / २२ नमुना नं २१ इ 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 चे कलम 66 ( अ ) नुसार पुणे जिल्हा परिषदेचा सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा लेख्यांचा गोषवारा 

पंचायत स . सेस 

बाब 

स्वनिधी सेस 

हस्तांतरीत निधी जिल्हा नियोजन निधी 

अभिकरण निधी 

एकुण 


जमा 

महसुली जमा 

वेतन व भत्ते जमा 

भांडवली जमा 


एकूण महसुली , भांडवली व वेतन जमा 

अनामती , तसलमाती व गुंतवणूका 

वित्त प्रेषण 


वजा शासनास परत भरणा 

एकूण अनामती , तसलमाती व वित्तप्रेषण 

एकुण महसुली + भांडवली + अनामती व 

तसलमाती + वित्तप्रेषण ( अ + ब ) 

आरंभाची शिल्लक 


एकुणात एकुण ( 8 + 9 ) 

वजा गुंतवणूका 

एकूण ( 11-12 ) 

खर्च 

महसुली खर्च 

वेतन व भत्ते खर्च 

भांडवली खर्च 

एकूण महसुली , भांडवली व वेतन खर्च 

अनामती , तसलमाती व गुंतवणूका 

वित्त प्रेषण 

एकूण अनामती , तसलमाती व वित्तप्रेषण 

एकुण महसुली + भांडवली + अनामती व 


तसलमाती + वित्तप्रेषण ( अ + ब ) अखेरची शिल्लक 


एकुणात एकुण ( 6 + 7 ) 

वजा गुतवणूका 

एकूण ( 9-10 ) 


8824324.00 


महेश अवताडे , 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 

पुणे 
जिल्हा 
परिषद 
, 
पुणे 
. 


0.00 

0.00 


8824324.00 

8396035.00 


0.00 

0.00 


8396035.00 


17220359.00 

97931790.44 

115152149.44 

7500000.00 

107652149.44 


56495941.32 


0.00 

0.00 


56495941.32 

11534004.00 


0.00 


11534004.00 


68029945.32 


47122204.12 115152149.44 | 

7500000.00 

107652149.44 


437989959.00 3872163800.00 166278442.00 5505322936.00 0.00 15492175221.00 0.00 439557232.00 15931732453.00 815598209.00 

0.00 

85055100.00 

730543109.00 4602706909.00 690890774.00 22252653598.00 1080000000.00 22808179281.75 

9299999980.00 

12352519801.00 

680665535.00 106072019.00 13535193251.00 -60052192.00 -521228414.00 

-230653533.00 

-230522689.00 

12121866268.00 9750142826.00 1126019827.00 35822144118.75 

13835785573.75 28052031448.00 14352849735.00 1816910601.00 58074797716.75 

2841351193.09 

283759880.65 2288997552.00 365459715.83 5877500132.01 

16677136766.84 28335791328.65 | 16641847287.00 2182370316.83 63952297848.76 

11529000000.00 

9300000000.00 1080000000.00 21916500000.00 5148136766.84 28335791328.65 7341847287.00 1102370316.83 42035797848.76 


1020066411.00 


1020066411.00 15930165180.00 12419783266.75 

395935896.00 


0.00 


12815719162.75 


0.00 


0.00 


1983612903.00 


0.00 


238138221.00 4396743391.32 428604830.00 15832008217.00 

183252507.00 

57025905.00 

240278412.00 

1967470791.00 723768956.00 20469030020.32 

1983612903.00 15737681429.00 12328614892.88 2870018.00 9300031898.00 1080015677.00 22723066489.88 395935896.00 12352519801.00 680665535.00 106072019.00 13535193251.00 12724550788.88 12355389819.00 9980697433.00 1186087696.00 36258259740.88 14708163691.88 28093071248.00 11948168224.00 1909856652.00 56727289761.20 


334278042.00 1784218284.00 0.00 15403403387.00 

0.00 


0.00 


0.00 


1968973074.96 242720080.65 4693679063.00 272513664.83 7225008087.56 16677136766.84 | 28335791328.65 16641847287.00 2182370316.83 | 63952297848.76 11529000000 

9300000000 

1080000000 21916500000.00 

5148136766.84 28335791328.65 

7341847287 00 

42035797848.76 


0.00 


1102370316.83 


आयुष प्रसाद , भाप्रस , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पुणे जिल्हा परिषद , पुणे . 


६ 


गुरुवार ते बुधवार , जून २३ - २ ९ , २०२२ / आषाढ २-८ , 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

शके १ ९ ४४ 


Serial No. M - 2222 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९ , २०२२ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ४४ 


TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED 


Dr. Ramesh C Badlani 


Notice 

Reg . Office : Nirmal Building , 9th Floor , Nariman Point , Mumbai , Maharashtra , 400 021 
NOTICE is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the Company 
has been lost / misplaced and the holder of the said securities / applicant has applied to the Company 
to issue duplicate certificate . 


Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificate without further intimation . 

Name of Holder 


Kind of Security and No. of Security 
Face Value 


Indore , Madhya Pradesh , 

Date : 14th June 2022 . 


Equity Shares of 
Rs . 1 / - Each . 


325 Shares 


Distinctive Numbers 


७ 


1957864887 - 1957865211 


DR . RAMESH C BADLANI . 


No. SRA / ED / OW / 24584 / मिलिंद को . ऑप . हौ . सोसायटी ( नियो ) / ३ क ( १ ) / भांडूप / एस / २०२२ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ब च्या पोट - कलम ( ३ ) अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १ ९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क 
उप - कलम ( १ ) अनुसार “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , यांना आहेत . 


त्याअर्थी , उक्त कलम ३ ( क ) चे उप - कलम ( १ ) मधील अधिकाराचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये 
दर्शविलेले क्षेत्र “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे . सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण 
व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ चे नियम ३३ ( १० ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९ , २०२२ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ४४ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
अधिसूचना 


( १ ) 

१ 


न.भू.क्र . 


एकूण 


मिळकत 

पत्रिकेनुसार क्षेत्र 
( चौ.मी. ) 


( २ ) 

( ३ ) 

८२ अ / १ अ ४१६२३.८० 


४१६२३.८० 


मौजे भांडुप , तालुका कुर्ला 


झोपडपट्टी पुनर्वसन 

क्षेत्र म्हणून घोषित 

केलेले क्षेत्र 

( चौ.मी. ) 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 

बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ . 
दिनांक १७ जून २०२२ . 


( ४ ) 

३६८८.०० 


३६८८.०० 


पूर्वेस 

न.भू.क्र . 

( ५ ) 

८२ ब , 

१४४ , ९९ ५ 


एकत्रित चतुःसीमा 


पश्चिमेस 

उत्तरेस 

दक्षिणेस 

न.भू.क्र . 

न.भू.क्र . 

न.भू.क्र . 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

८२ अ / १ अ ( पै ) ८२ अ / १ अ ( पै ) ८२ ब , १४४ 

११२,११३ 


सतिश लोखंडे , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


NOTIFICATION 

No. SRA / ED / OW / 24584 / Milind Nagar SRA CHS / 3C ( 1 ) /Kanjur/S/2022.-Whereas , the Slum 
Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the provision of section 3B 
( 3 ) of Maharashtra Slum Area ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 and published 
in Gazette on 9th April 1998 ; 


Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority 
is empowered to declare any area as " Slum Rehabilitation Area ” . 


Sr. 

No. 


Therefore , in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Areas 
( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , undersigned is hereby declare the area 
shown in schedule as " Slum Rehabilitation Area " . Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of Development Control and Promotion Regulations , 
2034 of Greater Mumbai . 


( 1 ) 

1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून २३-२९ , २०२२ / आषाढ २-८ , शके १ ९ ४४ 

SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


C. TS . 

No. 


( 2 ) 

82A / 1A 


Total 


Area 

as per 

Property 
Card 
( sq . mtr . ) 
( 3 ) 
41623.80 


41623.80 


Village Bhandup , Taluka Kurla . 

Area declared 

as " Slum 
Rehabilitation 

Area 
( sq . mtr . ) 


99 


( 4 ) 
3688.00 


3688.00 


Slum Rehabilitation Authority , 
Administrative Building , 

Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 . 
dated 17th June 2022 . 


Schedule 


East 
C.T.S. No. 


( 5 ) 
82B , 144 , 
995 


Consolidated Boundaries 


West 
C.T.S. No. 


( 6 ) 
82A / 1A 
( pt ) , 


South 
C.T.S. No. 


a 


( 7 ) 

82A / 1A 

( pt ) , 112 , 
113 


North 
C.T.S. No. 


( 8 ) 
82B , 144 


SATISH LOKHANDE , 
Chief Executive Officer , 

Slum Rehabilitation Authority . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


